डॉ.होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई 
साठी संविधानिक व असंविधानिक नियमित 
पदे तसेच बाह्य स््रोतामार्फत भरावयाची पदे 
निर्माण करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. रुसायो-२०१८/प्र.क्र.२४८/विशि-३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०३ नोहेंबर, २०२० 


१) Sea तंत्र शिक्षण विभाग शासन अधिसूचना क्र. संकीर्ण- २००९/(३२६/०९)-विशि-१, 
दि. ०७ ऑक्टोबर, २००९ 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. रुसायो-२०१३/प्र.क्र.४१८/वि.शि.-३, 
दि.२० मे, २०१५. 

३) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकारच्या दि.२५ मे, २०१८ रोजी झालेल्या 
प्रकल्प मंजूरी मंडळाच्या (Project Approval Board) बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त. 

५ शासन अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र. क्र.२४८/ वि. शि.३, 
दिनांक १३/०२/२०१९ 

६ उच्वव तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र. क्र.२४८/ वि. शि.३, 
दिनांक ७/०३/२०१९. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षणात गुणवत्ता, सर्वदूर संधी, समानता यासाठी केंद्र शासनाने 
तयार केलेल्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत दि.२१/०४/२०१५ रोजी 
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या 
अनुषंगाने ही योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन 
निर्णयाद्वारे राज्य प्रकल्प संचालनालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 


सद्य:स्थितीत विद्यमान मुंबई, पुणे सारख्या मोठ्या विद्यापीठांना मोठ्या संख्येने संलग्नित 
असलेल्या महाविद्यालयांवर सनियंत्रण करणे आव्हानात्मक झालेले आहे. राज्यातील उच्च 
शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाविद्यालयांचे शैक्षणिक मूल्यांकन करणे, महाविद्यालयांकडून 
आव्यक भौतिक सुविधा पुरविण्यात येतात किंवा नाही या बाबीची तपासणी करणे विद्यापीठांना 
कठीण जात आहे. 


samt परिस्थितीत विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रातील ३ ते ५ महाविद्यालये एकत्र करुन विविध 
विद्याशाखांचा संगम होऊन समूह विद्यापीठाची स्थापना केल्यास उपलब्ध मानव संसाधन व अन्य 
उपलब्ध साधनसुविधांचा उच्चतर वापर होईल. तसेच वेगाने बदलत जाणाऱ्या जागतिकीकरणाच्या 
प्रवाहात रोजगारनिर्मितीभिमुख अभ्यासक्रम राबविणे समूह विद्यापीठांना ae होणार आहे. समूह 


शासन निर्णय क्रमांकः रुसायो-२०१८/प्र.क्र.२४८/विशि-३ 


विद्यापीठ संकल्पनेने छोट्या समूह विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालयांना एकप्रकारे स्वायतत्ता 
मिळाल्याने शैक्षणिक दर्जा वाढविणे शाक्य होणार आहे. 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाळी रुसा कौन्सिलच्या दि.९.०५.२०१८ 
रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार “शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई (इन्स्टिट्यूट ऑफ 
सायन्स) हे मुख्य महाविद्यालय व SASH कॉलेज, मुंबई, एलफिन्स्टन कॉलेज, मुंबई व शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालय, मुंबई (गव्हर्नमेंट बी.एड. कॉलेज) ही ३ सहभागी महाविद्यालये यांचा 
समावेश असलेला डॉ.होमी भाभा क्लस्टर युनिव्हर्सिटी, मुंबई स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र 
शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. 


केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दि.२५.०५.२०१८ रोजी झालेल्या प्रोजेक्ट 
HSH बोर्ड (PAB) च्या १२ व्या बैठकीत RUSA १.० अंतर्गत प्रस्तावित डॉ.होमी भाभा क्लस्टर 
युनिव्हर्सिटी, मुंबई स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. 


त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३(६) च्या 
तरतूदीनुसार डॉ.होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई स्थापन करण्याबाबतच्या प्रस्तावास दिनांक २० 
डिसेंबर,२०१८ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने 
डॉ.होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई स्थापनेची अधिसूचना दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी 
राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयान्वये मा.मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून सदर विद्यापीठाचे सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून कार्यान्वयन सुरू करण्यासाठी 
तसेच विद्यापीठामार्फत प्रवेश प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या ५ 
सांविधिक पदांच्या निर्मितीस शासनाची मान्यता यापूर्वीच देण्यात आलेली आहे. तरी मा.मंत्रिमंडळाने 
तसेच नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी 
करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून डॉ.होमी 
भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई करिता उर्वरित विविध संवर्गातील पदे नव्याने निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


“शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई (इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स) हे मुख्य महाविद्यालय व 
सिडनहँम कॉलेज,मुंबई, एलफिन्स्टन Hida, मुंबई व शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, मुंबई 
(गव्हर्नमेंट बी.एड कॉलेज) ही ३ सहभागी महाविद्यालये यांचा समावेश असलेल्या डॉ.होमी भाभा 
स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई करिता खाली दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे आवश्‍यक असणाऱ्या पदांच्या 
निर्मितीस शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुसायो-२०१८/प्र.क्र.२४८/विशि-३ 


(अ) नियमित वेतनश्रेणीमध्ये भरावयाची पदे 


अ.क्र पदनाम (इंग्रजी) पदनाम (मराठी) सहाव्या वेतन आयोगानुसार मंजूर पदे 
वेतनश्रेणी 
ze Deputy Registrar उपकुलसचिव रु. १५६००-३९१००-- ग्रेडपे ६६०० | 9 | 
2. | System Analyst पध्दती विश्ळेषक रु. १५६००-३९१००-- ग्रेड पे ६६०० | 9 | 
3, | Assistant Registrar | सहायक कुलसचिव ळसचिव रु. १ ५६००-३९१००-- ग्रेडपे ५४०० २ 
४. | Programmer कार्यक्रमकर्ता रु. ९३००-३४८००-ग्रेडपे५४०० | १ | 
५. | Office कार्यालयीन अधीक्षक) रु. ९३००-३४८००- WS पे ४३०० २ 
Superintendent 
६. | Head Clerk मुख्य लिपिक रु. ९३००-३४८००-- ग्रेडपे४ २०० २ 
Senior Clerk वरिष्ठ लिपिक रु. ५२००-२०२००-- ग्रेड पे २४०० २ 
८. | Junior Clerk /Data | कनिष्ठ लिपिक/ | रु. ५२००-२०२००-- ग्रेडपे१ ९०० 2 
Gas sic vel 
ऑपरेटर 
९. | Cashier रोखपाल रु. ५२००-२०२००-- ग्रेड पे १९०० |_. 9 | 
Total 48 
(ब) बाह्यस्रोतामार्फत भरावयाची पदे 
अ.क्र पदनाम संख्या | | 
शिळ! _ | University Engineer ~~“ 
Internal Auditor fa  . 4 
Public Relation Officer Me tit 
Law Officer १ ss 
५. | Security Guard Y 
Driver ~ X 
Garden Supervisor (१ | 
Mali 3 
९, | Sanitary Inspector eel 
| 90] o | Peon/Sweeper 3 
Total २० 


वर नमुद केलेली लेखापरिक्षण, जनसंपर्क, अभियंता, विधीविषयक कामकाज, 
सुरक्षा,स्वच्छता, माळीकाम, मदतनीस, वाहनचालक इत्यादी पदांची कामे बाह्ययंत्रणेमारफत करुन 
घेण्यात यावीत. त्यासाठी वित्त विभागाच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१०, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१३, 
दिनांक २ ऑक्टोबर २०१३ व दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदींचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुसायो-२०१८/प्र.क्र.२४८/विशि-३ 


तसेच सदर विद्यापीठासाठी मा. मंत्री मंडळाने मान्यता दिलेल्या ?.१. To University 
Officers, Network Administrater, Store Officer व Technical Officer UT पदांच्या शौक्षणिक 
अर्हता, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करुन त्याप्रमाणे योग्य ती वेतनश्रेणी वित्त विभागाच्या 
सहमतीने निश्चित करावी लागणार आहे. त्यामुळे या पदांच्या वेतनश्रेणीबाबत वेगळ्याने वित्त 
विभागाशी विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यात येईल. उपरोक्त (अ) येथील नियमित वेतनश्रेणीमध्ये 
भरावयाच्या पदाबाबत सेवा प्रवेश नियम, शौक्षणिक अर्हता, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या तसेच वेतन 
विद्यापीठांनी विहित केल्यानुसार राहतील. 


सदर TRA निर्णय, मा.मंत्रिमंडळाने दिनांक २० डिसेंबर, २०१८ च्या बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयानुसार व उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ च्या बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९७/२०२०/सेवा-९, दिनांक ४ मार्च, 
२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२०११०३१६२५४१६१०८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


॥॥1॥॥॥79-॥॥८॥७२२१॥०: 
BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अप्पर मुख्य सचिव (उ.व.तं.शि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
८. कुलगुरू/ कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
९. कुलगुरू/ कुलसचिव, डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई. 
१०.संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 
११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२.सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई. 
१८.नियोजन विभाग ( कार्यासन १४७१) मंत्रालय, मुंबई. 
१९.वित्त विभाग, ( कार्यासन आपुक व व्यय-५),मंत्राळय,मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुसायो-२०१८/प्र.क्र.२४८/विशि-३ 


२०.उप सचिव (विशि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.अवर सचिव (विशि-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.कार्यासन अधिकारी (साशि-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


